वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या 
अधिनस्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
जळगांव या संस्थेमधील वर्ग ३ ची पदे 
बाह्यस्रोतामार्फत भरणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.१७/(भाग-१)/प्रशासन-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, लोकमान्य टिळक मार्ग 
नविन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २९ मे २०२३. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांकः एमईडी- 
२०१६/प्र.क्र.१८५/१६/शिक्षण-१, दिनांक ११.०५.२०१७. 

२) शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१७/प्र.क्र.९१/वैसेवा-२, 
दिनांक ०७.०७.२०१८. 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.२२९/प्रशासन-२, दि. १७.०४.२०१५. 

४ शासन परिपत्रक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१३/कामगार-८, दि. 
२२.०२.२०१९. 

५) शासन अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. किवेअ.१०१५/४१८/प्र.क्र.१४०/कामगार- 
७, दि. २४.०७.२०१९. 

६) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.3॥॥ए३-१५०११/११/२०२२-ईएसटी-३, 
दि. 24.09.2023. 

७ अधिक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगांव यांचे पत्र क्र. जा.क्र. 


शावैमज/आस्थापना-३/बाह्यसत्रोत मनुष्यबळ/२६९६-९७, दिनांक १७.०५.२०२३. 

प्रस्तावना :- 

विभागाच्या संदर्भ क्र. १ वरील दिनांक ११.०५.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जळगांव येथे १०० 
विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित ५०० रुग्ण खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ वरील दिनांक ०७.०७.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विविध 
संवर्गातील नियमित व काल्पनिक पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. सदर संदर्भ क्र. २ वरील झासन निर्णयाच्या 
विवरणपत्र अमध्ये नमुद पदांपैकी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आवश्‍यक असलेली ४३ नियमित पदे 
बाह्यस्रोतामार्फत भरण्यासाठी संस्थास्तरावर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. सदर निविदा प्रक्रियेमध्ये 
एकूण १५ निविदाधारक पुरवठादारांनी भाग घेतला असून ९ निविदाधारक पुरवठादारांचा तांत्रिक लिफाफा 
उघडण्यात आला आहे. त्यात न्युनत्तम दरानुसार मे. यशोधरा महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. या सेवा 
पुरवठादारास संस्थेतील वर्ग ३ ची विविध ४३ पदे पुरवठा करण्यास व त्यानुसार येणा-या वार्षिक खर्चास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगांव या संस्थेमधील ४३ नियमित पदे बाह्यस्रोतामार्फत उपलब्ध 
करुन घेण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये न्युनत्तम दरानुसार पात्र ठरलेल्या मे. यशोधरा 
महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. या सेवा पुरवठादाराने प्रस्तावित केलेल्या (सेवा शुल्कासह) दरानुसार 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.१७/(भाग-१)/प्रशा-२, दिनांक २९ मे 2023. 


वर्ग-३ ची विविध संवर्गातील खाळील ४३ पदे पुरवठा करण्यास तसेच त्याअनुषंगाने येणा-या रु. ८९,५३,९५०/- 
(सर्व शुल्कांसह) (अक्षरी रुपये एकोणनव्वद लक्ष त्रेपन्न हजार नऊशे पन्नास केवळ) एवढ्या अंदाजित ११ 
महिन्यासाठी येणा-या खर्चास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | पदाचे नाव पदसंख्या | न्युनत्तम दरानुसार | न्युनत्तम दरानुसार | ११ महिन्यासाठी 
एका पदासाठी | एकूण मासिक खर्च | येणारा खर्च रुपये 
मासिक खर्च रुपये | रुपये 
ie = ग्रंथपाल धिंड आं १७,१००/- १७,१००/- १,८८,१००/- 
२ ग्रंथपाल सहाय्यक 1 १__| १६,८००/- १६,८००/- १,८४,८००/- 
३ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ १५ २५,०००/- ३,७५,०००/- ४१,२५,०००/- 
४ प्रयोगशाळा सहाय्यक षु १५,६१०/- ७८,०५०/- ८,५८,५५०/- 
4 भौतिकोपचारतज्ञ a २५,०००/- २५,०००/- २,७५,०००/- 
g लिपिक टंकलेखक १५ १५,२००/- २,२८,०००/- २५,०८,०००/- 
समाजसेवा अधिक्षक 4 १४,८००/- (98,000/- €,98,000/- 
(वैद्यकीय) 
एकूण 8३ ८,१३,९५०/- ८९,५३,४५०/- 


१) सदर प्रशासकीय मान्यतेची मुदत ११ महिने अथवा नियमित भरती प्रक्रियेद्वारे पदे उपलब्ध होईपर्यंत 
जे अगोदर होईल एवढी असेल. 


२) उक्त पदांचे न्युनत्तम दरानुसार येणारे वेतन हे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक 
२४.०७.२०१९ रोजीच्या अधिसूचनेतील तरतूदीन्वये किमान वेतन दराशी wages आहेत याची खातरजमा 
करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेच्या अधिष्ठाता यांची राहील. 


3) बाह्यस्रोताने सेवा उपलब्ध करुन देणा-या सेवापुरवठादाराने, शासनाने निर्धारित केलेल्या दराप्रमाणे 
वेतन व भत्यांची तसेच वेळोवेळी लागू असलेले करांची अदायगी करणे बंधनकारक राहील. 


४) सेवापुरवठादाराने उपलब्ध करुन दिलेल्या मनुष्यबळाळा देय असलेले कायदेशिर दायीत्व उदा. 
भविष्यनिर्वाह निधी, ईएसआयसी, बोनस, लेबर वेलफेअर फंड व अन्य इ. चा समावेश वेतनात अंतर्भूत आहे. 
तसेच असे कायदेशीर दायित्व संबंधित प्राधिकरणाकडे जमा घेण्यात आलेल्या पदांना किमान वेतन 
कायद्यानुसार वेतन अदा करण्याची जबाबदारी सेवा पुरवठादाराची राहील. 


2. सदर ares निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५, वित्तीय अधिकार नियम भाग 
पहिला, उप विभाग -४, अ.क्र. ११ अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


३. सदर बाबींसाठी येणारा खर्च शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव या संस्थेस त्यांचे लेखाशिर्षाखाली 
२२१० जी ३३१ मधील (१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पित निधीमधून भागविण्यात 
यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.१७/(भाग-१)/प्रशा-२, दिनांक २९ मे 2023. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५२९१३२३३९९०१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Day sna aoe JOsomo 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharasht 
2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625c3417378f97 
d493a8a277faa29f65459, 
idonym=85719993A847361CF1CE96786397786A408A49 


72, 
serialNumber=C1DO8CFDEE92DA209D709F5456D9EDE95236 
B8A8E7E2A2801B8FED03DCF793D3, cn=MAI 

1060, 


Date: 2023.05.29 05:30:15 -07'00' 


NB 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 

३. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

७. अधिष्ठाता / अधिक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगांव. 
८. निवडनस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


